RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २३, किंमत : रुपये २०.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ मे २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , 


क्रमांक एमुशु-२०१५ / प्र.क्र . २४४ / म- १. — महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, (१ ९ ५८ चा मुंबई ६०) च्या कलम ९ ( ब) अन्वये महाराष्ट्र शासनास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र 
शासन TOSG ART EDUCATION PVT. LTD. या संस्थेच्या एकूण ७, ९९,००० शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) वितरित 
व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या एकूण रुपये ७९, ९०,००० च्या क्रमांक १,००,००१ ते क्रमांक ८, ९९, ००० पर्यंतच्या एकूण (दोन्ही 
धरून) ८,९९,००० शेअर्सवर ( Equity Shares) रुपये ७,९९० ( रुपये सात हजार नऊशे नव्वद फक्त) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या 
आदेशाद्वारे निदेश देत आहे . या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


" 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 


कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला , 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल , लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक २५ मे २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शरिररचना शास्त्र अधिनियम . 


क्रमांक एमईडी. १०१४ / प्र.क्र . २०४ / १४ /शिक्षण- २.- महाराष्ट्र शरीररचना शास्त्र अधिनियम ( १९ ४ ९ चा अधि . अकरा) च्या कलम २ 
पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे डॉ . जे . जे. मगदूम, आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज , 
जयसिंगपूर , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेला उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट- कलमे ( १), (२ ) व ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या 
प्रयोजनार्थ, उक्त संस्था उक्त अधिनियमाच्या कलम ५-ई मधील तरतुदींचे अनुपालन करेल या अटीच्या अधीन राहून , मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून 
घोषित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अंजली वि . अंभिरे, 


शासनाच्या उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


३ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G. T. Hospital, New Building , 9th Floor , G. T. Hospital Complex , 
Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001, dated the 25th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANATOMY ACT . 


No. MED - 1014 /CR - 325 / 14 /EDU - 2.— In exercise of the powers conferred by sub -section (i) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act (XI of 1949 ), the Government of Maharashtra hereby 
declares the Dr. J. J.Magdum , Ayurved Medical College , Jaysingpur , Tal. Shirol, District Kolhapur 
as an approved Institution for the purposes of sub -sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 5 of the said 
Act, subject to the condition that the said Institute shall comply with the provision of section 5E 


of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


सोमवार जून २३, २०१४ / आषाढ २, शके १९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २३ जून २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा -२०१२/ प्र.क्र . २७/ झोपनि - २. - ज्याअर्थी, अप्पर जिल्हाधिकारी ( अति ./ निष्का.) आणि सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई उपनगर जिल्हा, याच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अनुसूची ” असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्राच्या 
संबंधातील सुधार कामे पार पाडणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे. ) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु. नि . व पु.) अधिनियम , १ ९ ७१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे.) च्या कलम १४ च्या पोट -कलम (१) नुसार अप्पर जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का.) आणि सक्षम प्राधिकारी, पूर्व उपनगरे , 
मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र . अजि ./ अति ./निष्का ./ मुंपुउ/ युनिट / डेस्क -६ / १४ (१) / एसआर-८१०० , दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२००५ नोटिसीद्वारे तसेच दैनिक “ आपला वार्ताहर ” आणि “ दि फ्री प्रेस जर्नल या वृत्तपत्रात दिनांक १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे आणि उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (६ ) मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे मालक आहेत , अशा व्यक्तींना 
उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या कालावधीच्या आत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये, याबाबतची कारणे दाखविण्यास 
फर्माविले होते 


• 
. 


आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई यांचेकडून , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम ( १) 
नुसार उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६ ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना , क्र . झोपुप्रा / उजि / टे/ डी -४ / समृद्धी / सुनावणी/ २०१३/ ४७८ , दिनांक १ 
एप्रिल २०१३ अन्वये, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये नमूद जमीन ही संरक्षणप्राप्त झोपडपट्टीवासियांकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी संपादन करण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी का पाठविण्यात येऊ नये, याकरिता दिनांक ८ एप्रिल २०१३ रोजी सुनावणी 
ठेवल्याची नोटीस बजावण्यात आली 


. 


आणि ज्याअर्थी, जमिनीचे मालक सदर सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत व त्यांनी काही अभिवेदनदेखील सादर केलेले नाही आणि 
संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्यावतीने करण्यात आलेला युक्तीवाद , अधिकार अभिलेखांतील नोंदी, उक्त जमिनीवर 
विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण यांचा विचार करून झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय असल्याबाबत उक्त जमीन 
संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी 
सादर केले आहे 


.. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i ) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे ( पू.), मुंबई 
यांनी सादर केलेल्या दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ रोजीच्या अभिवेदनानुसार राज्य शासनास उक्त अनुसूचीत नमूद केलेली उक्त जमीन झोपडपट्टी 
क्षेत्राच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून संपादित करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले 
आहे . 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे 
असे घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गांव 


जमीन मालकांचे नाव 


नगर भूमापन 

क्रमांक 


संपादित करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित 
क्षेत्र ( चौ.मी ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


अंधेरी 


वांद्रे 


१८३, 


२३१.९ 


मुंबई 
उपनगर 
जिल्हा 


१. श्री . उजागरसिंग प्रेमसिंग 
२. श्री . पुरनसिंग प्रेमसिंग 


१८३/१ ते १४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग. साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971 . 

No. Bhusampa - 2012 /C.R.27 /Zopni- 2.- Whereas , on a representation from the Additional 
Collector ( Encroachment/Removal) and Competent Authority , Western Suburbs, Mumbai Suburbs 
District, Mumbai, it appears to the Government of Maharashtra that in order to enable the said 
Authority to execute the works of improvement in relation to the slum areas mentioned in 
Scheduled appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Schedule” ) it is necessary that 
the land specified in column (5 ) of the said Schedule (hereinafter referred to as “ the said land ” ) 
should be acquired ; 

And whereas as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 14 of Chapter V of the 
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act , 1971 ( hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) Additional Collector (Encroachment/Removal) and Competent 
Authority , Western Suburbs, Mumbai Suburbs District, Mumbai has by his Notice No.Addl. Coll./ 
ENC/ REM /Mes /Unit - 2/ 14 ( 1)/SR -8100 / 12 , dated 18th October 2005 served in the prescribed manner 
and also notice published in the daily News Papers “ Aapla Vartahar” and “ The Free Press Journal” 
dated 15th May 2006 called upon the persons mentioned in column (6 ) of said Schedule , who are 
the owners of the said land or any other persons interested therein , to show cause , within a 
period of fifteen days from the receipt of the aforesaid notice , as to why the said land should not 
be acquired ; 

And Whereas , as required by the proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V read 
with Paragraph (A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act, Chief 
Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, as by his notice No.SRA / 
Dy.Coll./ T /D4 / Samruddhi /Hearing /2013 /478 , dated the 1st April, 2013 served in the prescribed 
manner , called 

upon 

the persons mentioned in column (6 ) of the Said Schedule who are the owners 
of the said land to be heard on 8th April 2013 as to why the proposal to acquire the said land for 
implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected slum dwellers 
should not be sent to State Government for approval; 

And Whereas the owner of land were neither present for the hearing nor presented any 
representation before Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, 
and after considering the pleading on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the 
Slum dwellers , entries as to the rights in the land record , reservation in development plan and 
the legitimate request of the protected slum dwellers , Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra, Mumbai submitted a proposal of the acquisition of the said land mentioned in 
the said schedule ; by his representation dated 13th August 2013 ; 

And whereas, as required by the proviso to sub -section ( 1 ) of Section 14 of Chapter V read 
with Paragraph ( A ) of sub -clause(i) of clause ( c) of section 3D of Chapter I- A of said Act , on a 
representation dated 13th August 2013 from the Chief Executive officer, Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra, Mumbai, it appears to the State Government that in order to enable to Slum 
Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation Scheme in 
the slum areas mentioned in column ( 4 ) of the said Schedule , should be acquired . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 14 read with 
Paragraph ( A ) of sub - clause (i ) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares, by this notice , that it has decided to acquire the said lands. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


6 


SCHEDULE 


District 


Taluka 


Village 


CTS No. 


Name of the 
owner of the land 


Approximate 

area of the 
land decided 

to be 
acquired 
(In Sq.Mtrs .) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


Andheri 


Bandra 


231.9 


Mumbai 
Suburban 
District . 


183 , 
183/1 to 14 


1. Shri Ujagar Sing 

Prem Sing 
2. Shri Puran Sing 

Prem Sing 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ३७ 


८२ 


गुरुवार , जून २६, २०१४ / आषाढ ५ , शके १ ९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ जून २०१४ 


अधिसूचना 


•• 


महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक सी.आय.एम. ०२१४ / प्र.क्र . १३ /१४ / अधिनियम.- ज्याअर्थी, राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , बेंगलोर व गोवा विद्यापीठ , 
गोवा या विद्यापीठांची आयुर्वेदाचार्य (बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसीन अॅण्ड सर्जरी) ( B.A.M.S.) ही अर्हता इंडियन मेडीसीन सेंट्रल कॉन्सिल 
अॅक्ट, १९ ७० ला संलग्न असलेल्या दुसऱ्या अनुसूचीत अनुक्रमे अनुक्रमांक ७९- ड व १४- क मध्ये समाविष्ट आहे आणि ती महाराष्ट्र व्यवसायी 
अधिनियम , १९६१ (१९ ६१ चा महा . २८ ) ला संलग्न असलेल्या अनुसूचीतील भाग-ई मध्ये समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त आयुर्वेदाचार्य (बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसीन अॅण्ड सर्जरी ) 
( B.A.M.S.) हा उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (विज्ञान ) ( H.S.C. Science) नंतर ५ वर्षे सहा महिन्यांचा एकात्मिकृत पदवीचा अभ्यासक्रम होता 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन यांच्याशी सल्ला मसलत केल्यावर महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे 
की , बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसीन अॅण्ड सर्जरी ( B.A.M.S.) हा अभ्यासक्रम हा असा आहे की , ही पदवी प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तींना 
आपला व्यवसाय कार्यक्षमरितीने चालविण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान व कौशल्य प्राप्त होते आणि त्या उद्देशाने महाराष्ट्र व्यवसायी अधिनियम , १ ९ ६१ 
च्या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील भाग अ -१ मध्ये पुढे सुधारणा करणे इष्ट राहील. 

आता, म्हणून महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन यांच्याशी सल्ला मसलत केल्यावर आणि महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , 
१ ९ ६१ ( १९ ६१ चा महा. २८ ) च्या कलम २९ चा उप कलम ( १) आणि कलम २९ च्या उप कलम ( ३ ) चे पहिले परंतुक , नुसार प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन असे निर्देश देत आहे की , सदरहू उक्त अर्हता उक्त कायद्याच्या अ -१ या अनुसूचीत समाविष्ट 
करण्यात येतील आणि त्या उद्देशासाठी अधिसूचना निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अनुसूचीमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल : 

उक्त कायद्याच्या भाग अ-१ या अनुसूचीमध्ये, अनुक्रमांक २४ च्या नोंदी नंतर , पुढील नोंदीचा खालीलप्रमाणे समावेश करण्यात येईल : 
२५ राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान आयुर्वेदाचार्य (बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसीन अॅण्ड सर्जरी ) 

बी.ए.एम.एस. 
विद्यापीठ, बेंगलोर (बंगलूरु ) 
२६ गोवा विद्यापीठ, गोवा आयुर्वेदाचार्य (बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसीन अॅण्ड सर्जरी ) 

बी.ए.एम.एस. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मनिषा पाटणकर - म्हैसकर , 


शासनाच्या सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 9th Floor , L. T. Marg , 

Mantralaya , Mumbai 400 001, dated 26th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS ACT, 1961. 

No. CIM . 0214 /C.R . 13 / 14 /ACT. — Whereas , the degree of Ayurvedacharya (Bachelor of 
Ayurvedic Medicine and Surgery ) B.A.M.S. of the Rajiv Gandhi University of Health Sciences, 
Bangalore and the Goa University , Goa, are included at Serial Number 79 D and 14 C , respectively 
in Part I of the Second schedule annexed to Indian Medicine Central Council Act , 1970 (Act No. 
48 of 1970 ) and the same are included in Part- E of the Schedule appended to the Maharashtra 
Medical Practitioners Act , 1961 (Mah . XXVIII of 1961) ; 

And whereas, it appears to the Government of Maharashtra that the said course of 
Ayurvedacharya ( Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ) B.A.M.S. was the integrated 
degree course of five years and six months after Higher Secondary Certificate (Science ) ; 

And whereas, it appears to the Government of Maharashtra after consultation with the 
Maharashtra Council of Indian Medicine , that the said course of Bachelor of Ayurvedic Medicine 
and Surgery are such as to secure the possession , by persons obtaining such degree , the requisite 
knowledge and skill for the efficient practice of their profession and for that purpose , considers 
it expedient further to amend Part A - 1 of the Schedule appended to the Maharashtra Medical 
Practitioners Act , 1961 (Mah . XXVIII of 1961) . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and first proviso to 
sub -section ( 3 ) of section 29 of the Maharashtra Medical Practitioners Act, 1961 (Mah . XXVIII of 
1961), the Government of Maharashtra , after consultation with the Maharashtra Council of 
Indian Medicine, directs that the said degree shall be included in Part A - 1 of the Schedule 
appended to the said Act ; and for that purpose , with effect from the date of this notification , 
further amends the Schedule as follows : 

In Part A - 1 of the Schedule to the said Act, after the entry at Serial No. 24 , the following 
entries shall be added , namely : 


B.A.M.S. 


25 Rajiv Gandhi University of Ayurvedacharya ” (Bachelor of Ayurvedic 

Health Sciences, Bangalore. Medicine and Surgery ) 
26 Goa University , Goa 

Ayurvedacharya ” (Bachelor of Ayurvedic 
Medicine and Surgery). 


66 


B.A.M.S. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANISHA PATANKAR -MHAISKAR , 

Secretary to the Government. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ जून २०१४ 


. 


~ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ६१ . 

क्रमांक सी.आय.एम. ०२१४ / प्र.क्र . १३ / १४ / अधिनियम.- ज्याअर्थी राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, बेंगलोर या विद्यापीठाची 
युनानी वैद्यक व शल्य चिकित्सा (बॅचलर ऑफ युनानी मेडिसीन अॅण्ड सर्जरी ) ( B.U.M.S.) ही अर्हता इंडियन मेडिसीन सेंट्रल कॉन्सिल अॅक्ट , 
१ ९ ७० ला संलग्न असलेल्या दुसऱ्या अनुसूचित अनुक्रमे अनुक्रमांक १५- ब मध्ये समाविष्ट आहे आणि ती महाराष्ट्र व्यवसायी अधिनियम , १९ ६१ 
( १९ ६१ चा महा. २८ ) ला संलग्न असलेल्या अनुसूचितील भाग -ई मध्ये समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की उक्त आयुर्वेदाचार्य (बॅचलर ऑफ युनानी मेडिसीन अॅण्ड सर्जरी ) 
( B.U.M.S.) हा उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( विज्ञान ) ( H.S.C. Science) नंतर ५ वर्ष, सहा महिन्याचा एकात्मिकृत पदवीचा अभ्यासक्रम 
होता. 


आता, म्हणून महाराष्ट्र कॉन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन यांच्याशी सल्ला मसलत केल्यावर महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , 
बॅचलर ऑफ युनानी मेडिसीन अॅण्ड सर्जरी ( B.U.M.S.) हा अभ्यासक्रम हा असा आहे की , पदवी प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तींना आपला व्यवसाय 
कार्यक्षम रितीने चालविण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान व कौशल्य प्राप्त होते आणि त्या उद्देशाने महाराष्ट्र व्यवसायी अधिनियम, १९ ६१ च्या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचितील भाग “ ड ” मध्ये पुढे सुधारणा करणे इष्ट राहील . 

आता, म्हणून महाराष्ट्र कॉन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन यांच्याशी सल्ला मसलत केल्यावर आणि महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , 
१९ ६१ (१९ ६१ चा महा. २८ ) च्या कलम २९ चा उप कलम ( १) आणि कलम २९ च्या उप कलम ( ३) चे पहिले परंतुक, नुसार प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन असे निर्देश देत आहे की सदरहू उक्त अर्हता उक्त कायद्याच्या “ ड ” या अनुसूचित समाविष्ट 
करण्यात येतील आणि त्या उद्देशासाठी अधिसूचना निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अनुसूचीमध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल : 

उक्त कायद्याच्या भाग “ ड ” या अनुसूचीमध्ये, अनुक्रमांक १३ च्या नोंदी नंतर , पुढील नोंदीचा खालील प्रमाणे समावेश करण्यात 
येईल 


. 


१४ राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, बेंगलोर ( बंगलूरु ) 


युनानी वैद्यक व शल्य चिकित्सा 


बी.यु.एम.एस. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मनिषा पाटणकर - म्हैसकर , 


शासनाच्या सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 9th Floor, L. T. Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 001, dated the 26th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS ACT, 1961. 

No. CIM . 0214 /C.R . 13 / 14 /ACT. — Whereas the degree of Bachelor of Unani Medicine and 
Surgery ( B.U.M.S.) of the Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore , is included at 
Serial Number 15 B in Part II of the Second Schedule annexed to Indian Medicine Central Council 
Act, 1970 (Act No. 48 of 1970 ) and the same is included in Part- E of the Schedule appended to 
the Maharashtra Medical Practitioners Act, 1961 (Mah . XXVIII of 1961) ; 

And whereas , it appears to the Government of Maharashtra that the said course of Bachelor 
of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.) is an integrated degree course of five years and six 
months after Higher Secondary Certificate (Science ) Examinations ; 

And whereas, it appears to the Government of Maharashtra after consultation with the 
Maharashtra Council of Indian Medicine, that the said course of Bachelor of Unani Medicine 
and Surgery, is such as to secure the possession , by persons obtaining such degree, the requisite 
knowledge and skill for the efficient practice of their profession and for that purpose , considers 
it expedient further to amend Part D of the Schedule appended to the Maharashtra Medical 
Practitioners Act , 1961 (Mah . XXVIII of 1961). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and first proviso to 
sub - section ( 3 ) of section 29 of the Maharashtra Medical Practitioners Act , 1961 (Mah . XXVIII of 
1961), the Government of Maharashtra , after consultation with the Maharashtra Council of Indian 
Medicine, directs that the said degree shall be included in Part D of the Schedule appended to 
the said Act ; and for that purpose, with effect from the date of this notification , further amends 
the Schedule as follows : 

In Part D of the Schedule to the said Act , after the entry at Serial No. 13 , the following 
entries shall be inserted , namely : 


(Bachelor of Unani Medicine and Surgery ) 


B.U.M.S. 


14 Rajiv Gandhi University of 

Health Sciences , Bangalore . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


> 


MANISHA PATANKAR -MHAISKAR , 

Secretary to the Government. 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ३७ 


८३ 


गुरुवार , जून २६, २०१४ / आषाढ ५ , शके १ ९ ३६ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जून २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , २००५. 

क्रमांक एफएसटी . ०५ / १४ / प्र.क्र .३०३ / फ -४ . -महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याबाबतीत 
करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा विलेख यांचे अधिक्रमण करून सदर अधिनियमातील कलम ७ नुसार या अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी वन विभागाच्या अधिकारीतेतील विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख तसेच क्षेत्रीय कार्यालयामधील 
गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे प्राधिकारी याद्वारे पुढीलप्रमाणे घोषित व अधिसूचित 
करण्यात येत आहेत : 


( अ ) १ . 


विभाग प्रमुख 


... 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक व 
वनसंरक्षक . 


२. प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख 


... 


उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक / वन्यजीव) /विभागीय वन अधिकारी ( कार्यात्मक / वन्यजीव )/ 
विभागीय वन अधिकारी (कार्यात्मक / वन्यजीव ) / स्वतंत्र उप विभागीय वन अधिकारी 
(विभाग स्तरावर वन्यजीवसह ). 


३. कार्यालय प्रमुख 


वनक्षेत्रपाल ( प्रादेशिक / वन्यजीव ) / लागवड अधिकारी ( सामाजिक वनीकरण ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


१३ 


अ.क्र . 


कर्मचाऱ्यांचा गट 

( २ ) 


कलम ३ नुसार सर्वसाधारण बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी 

( ३ ) 


( १ ) 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( प्रशासन दुय्यम संवर्ग ), 
महाराष्ट्र राज्य , नागपूर . 


( ब ) १ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन बल प्रमुख ), महाराष्ट्र 

राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयातील गट क व गट ड 

मधील सर्व कर्मचारी. 
२ गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरवृत्तीय 


बदल्या . 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( प्रशासन दुय्यम संवर्ग) , 
महाराष्ट्र राज्य , नागपूर ( संबंधित मुख्य वनसंरक्षक यांच्याशी 
विचारविनिमय करून ) . 


३ गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 

तसेच वन वृत्त कार्यालयातील गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या 


( १) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा .) प्रादेशिक वृत्तातील पदासाठी 


बदल्या . 


( २) मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) आणि क्षेत्रसंचालक 


व्याघ्र प्रकल्प - वन्यजीव वृत्तातील पदासाठी. 


टीप. - मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा . ) हे वन्यजीव वृत्तातील गट क व 
गट ड च्या रिक्त पदासाठी एकत्रित यादी 

मुख्य 

वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) 
आणि क्षेत्रसंचालक व्याघ्र प्रकल्प यांचेकडे सादर करतील व 
पदनिहाय बदल्या मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) करतील. 


४ वरील ( १ ) येथील कार्यालयाव्यतिरिक्त गट क व गट ड 

मधील सर्व कर्मचारी . 


उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक / वन्यजीव ) /विभागीय वन अधिकारी 
( कार्यात्मक / वन्यजीव ) / स्वतंत्र उप विभागीय वन अधिकारी (विभाग 
स्तरावर) /विभागीय वन अधिकारी ( वन्यजीव) वन्यजीव विभागापुरते 
मर्यादित . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नं . मा . शिलवंत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ३७ 


८४ 


शनिवार, जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस-२००७ / प्र.क्र .२८ / रस्ते -८ . ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस-२००७ / प्र.क्र .२८ / 
रस्ते-८ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१०, द्वारे मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८ ( १९ ५८ चा मुंबई ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट -कलमे 
(१- अ), ( १-ब ), ( १- क ), (१-ड ) आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने नागपूर व वर्धा 
जिल्ह्यातील बुटी बोरी ते वर्धा( नागपूर- औरंगाबाद- सिन्नर- घोटी- मुंबई रस्त्याच्या प्रकल्पाचा भाग) प्रमुख राज्यमार्ग क्रमांक ३, या रस्त्याचा वापर 
करणाऱ्या सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांवर आणि मोटार वाहनांकडून ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १५ मार्च २०१० ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या 
कालावधीकरिता सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या किलोमीटर ५३/४०० येथील पथकर स्थानकावर पथकर वसूल करण्यासाठी व पथकराची 
रक्कम ठेवून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित , मुंबई यांना प्राधिकृत केले होते . 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्प परत ताब्यात घेण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असल्याने ; 

त्यामुळे , आता, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, यांच्या कलम २० ची पोट-कलमे (१- अ), (१-ब), (१- क ), ( १- ड ) आणि (१-इ) व या 
सोबत मुंबई सर्वसाधारण नियम अधिनियम चे कलम २१, (१९ ०४ चा मुंबई- एक ), द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सदर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस-२००७/ प्र.क्र .२८ / रस्ते -८ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१० ही 
दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करण्यात येत आहे. 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


१५ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax Act. 


No.PSP . 2007 /CR - 28 /Road - 8.- Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department No.PSP.2007/CR - 28 /Road -8 , dated the 17th February 2010 , 
issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said notification 
and on the trailers drawn by such vehicles , passing through Buti Bori- Wardha Road in Nagpur 
and Wardha Districts, Major State Highway Number 3, ( Part of Nagpur-Aurangabad- Sinnar 
Ghoti- Mumbai Road ), at the rates and for the periods specified against each of the said motor 
vehicles in column ( 3 ) of the Schedule appended thereto , with effect from the 15th March 2010 to 
31st March 2017 at the toll collection centre at kilometer 53/400 on the above mentioned road and 
the Maharashtra State Road Development Corporation was authorised to collect and retain the 
amount of toll at the above mentioned toll collection centre for the above mentioned period ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 -A ), (1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the said notification with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ३७ 


गुरुवार , जून २८ , २०१४/ आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ . 

दिनांक २७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस. २००३ / प्र.क्र .१४ ९ / रस्ते- ८.- ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,क्रमांक खाक्षेस.२००३/ प्र.क्र .१४ ९ / 
रस्ते -८ , दिनांक २५ ऑगस्ट २०१० द्वारे मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ ( १९ ५८ चा मुंबई ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट -कलमे 
( १- अ), (१-ब ), (१- क ), (१-ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने वर्धा आणि अमरावती 
जिल्ह्यातील वर्धा ते पुलगांव ( नागपूर - औरंगाबाद-सिन्नर- घोटी- मुंबई रस्त्याच्या प्रकल्पांतर्गत ) या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या सदर अधिसूचनेच्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांवरआणि मोटार वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१० ते दिनांक ६ एप्रिल २०२० या कालावधीकरीता सदर अधिसूचनेत 
नमूद केलेल्या किलोमीटर ७७/७०० येथील पथकर स्थानकावर पथकर वसूल करण्यासाठी व पथकराची रक्कम ठेवून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित , मुंबई यांना प्राधिकृत केले होते. 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्प परत ताब्यात घेण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असल्याने 


त्यामुळे , आता, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , यांच्या कलम २० ची पोट -कलमे ( १- अ), (१- ब), (१- क ), (१- ड ) आणि (१-इ) व या 
सोबत मुंबई सर्वसाधारण नियम अधिनियम चे कलम २१, (१९०४ चाआय), द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सदर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस .२००३/ प्र.क्र .१४९ /रस्ते-८, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१० ही दिनांक १ 
जुलै २०१४ पासून रद्द करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


१७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax Act. 


No. PSP . 2003 /CR - 149/Road - 8.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department , No. PSP . 2003 /CR - 149/ Road -8 , dated the 25th August 
2010 , issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1 - E ) 
of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said notification , 
and on the trailers drawn by such vehicles , passing through Wardha- Pulgaon Road in Wardha 
and Amravati District ( Part of Nagpur- Aurangabad- Sinnar- Ghoti- Mumbai Road ), at the rates 
and for the periods specified against each of the said motor vehicles in column ( 3) of the Schedule 
appended thereto with effect from the 7th October 2009 to 6th April 2020 at the toll collection 
centre at kilometer 77/700 on the above mentioned road and the Maharashtra State Road 
Development Corporation was authorised to collect and retain the amount of toll at the above 
mentioned toll collection centre for the above mentioned period ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act , 1958 , read with section 21 of 
the Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department, No. PSP . 2003/CR - 149/Road - 8 , dated 
the 25th August 2010 , with effect from the 1st July 2014. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


८६ 


गुरुवार , जून २८ , २०१४/ आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस . २००७ /प्र.क्र .२३/ रस्ते -८- ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस . २००७ / प्र.क्र .२३ / 
रस्ते-८ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१० द्वारे मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ ( १९ ५८ चा मुंबई ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट -कलमे 
(१- अ), (१-ब ), (१- क ), ( १-ड ) आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने वाशिम आणि 
अमरावती जिल्ह्यातील नागझरी- खेर्डा- कारंजा, राज्यमार्ग क्रमांक १ ९९ ( नागपूर- औरंगाबाद- सिन्नर- घोटी- मुंबई रस्त्याच्या प्रकल्पांतर्गत ) या 
रस्त्याचा वापर करणाऱ्या सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांवर आणि मोटार वाहनांकडून 

ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १५ मार्च२०१० ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१७ या कालावधीकरिता सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या किलोमीटर १७६/५४० येथील पथकर स्थानकावर पथकर वसूल करण्यासाठी व 
पथकराची रक्कम ठेवून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित , मुंबई यांना प्राधिकृत केले होते. 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्प परत ताब्यात घेण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असल्याने 

त्यामुळे , आता, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, यांच्या कलम २० ची पोट -कलमे (१- अ), (१-ब ), ( १- क ), ( १- ड ) आणि ( १-इ ) व या 
सोबत मुंबई सर्वसाधारण नियम अधिनियम चे कलम २१ (१९ ०४ चा १), द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सदर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस .२००७/ प्र.क्र.२३/ रस्ते -८ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१० ही दिनांक १ जुलै 
२०१४ पासून रद्द करण्यात येत आहे 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


?? 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax Act. 


No. PSP . 2007 /CR - 23 /Road - 8.— Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP. 2007/CR - 23 /Road - 8 , dated the 17th February 
2010 , issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1 - E ) 
of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), has levied the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said notification , 
and on the trailers drawn by such vehicles, passing through Nagzari- Kherda- Karanja Road in 
Washim and Amravati Districts , State Highway Number 199 (Part of Nagpur- Aurangabad- Sinnar 
Ghoti- Mumbai Road ), at the rates and for the periods specified against each of the said motor 
vehicles in column ( 3 ) of the Schedule appended thereto , with effect from the 15th March 2010 to 
31st March 2017 at the toll collection centre at kilometer 176/540 on the above mentioned road 
and the Maharashtra State Road Development Corporation was authorised to collect and retain 
the amount of toll at the abovementioned toll collection centre for the abovementioned period ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification , Public Works Department, No. PSP . 2007/CR - 23/Road -8 , dated the 
17th February 2010 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४, २०१५ /ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


८७ 


शनिवार , जून २८, २०१४ / आषाढ ७, शके १ ९ ३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जून २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस .- २००७/ प्र.क्र . ३१/रस्ते-८. -ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक - खाक्षेस .- २००७/ प्र.क्र .३१ / 
रस्ते-८ , दिनांक १४ ऑक्टोबर २००९ द्वारे मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८ ( १९ ५८ चा मुंबई ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट- कलमे 
( १- अ), ( १- ब), (१- क ), ( १- ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने वाशिम जिल्ह्यातील 
कारंजा-मालेगाव राज्यमार्ग क्रमांक २०७ ( नागपूर - औरंगाबाद-सिन्नर- घोटी -मुंबई रस्त्याच्या प्रकल्पांतर्गत ) या रस्त्याच्या वापर करणाऱ्या सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार वाहनांवर आणि मोटार वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या 
अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक ८ जानेवारी २००८ ते दिनांक ७ जानेवारी २०१८ या 
कालावधीकरिता सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या किलोमीटर १८/५०० येथील पथकर स्थानकावर पथकर वसूल करण्यासाठी व पथकराची रक्कम 
ठेवून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना प्राधिकृत केले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्प परत ताब्यात घेण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असल्याने ; 

त्यामुळे , आता, मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, यांच्या कलम २० ची पोट - कलमे ( १- अ) , (१-ब) , (१- क ), ( १- ड ) आणि (१-इ ) व 
या सोबत मुंबई सर्वसाधारण नियम अधिनियम चे कलम (१९०४ चा आय ), द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सदर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस.- २००७/ प्र.क्र .३१ / रस्ते -८, दिनांक १४ ऑक्टोबर २००९ ही दिनांक 
१ जुलै २०१४ पासून रद्द करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


२१ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400032, dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP . - 2007/CR -31/Road - 8. — Whereas, the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department, No. PSP.2007 /CR - 31/Road -8 , dated 14th October 2009, 
issued in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1 - B ) , ( 1- C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ) , has levied the toll on the 
classes ofmotor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said notification , 
and on the trailers drawn by such vehicles , passing through Karanja- Malegaon Road , State Highway 
Number 207 in Washim District, (Part of Nagpur -Aurangabad -Sinnar -Ghoti-Mumbai Road project), 
at the rates and for the periods specified against each of the said motor vehicles in column ( 3) of 
the Schedule appended thereto, with effect from the 8th January 2008 to 7th January 2018 at the 
toll collection centre at kilometer 18/500 on the above mentioned road and the Maharashtra State 
Road Development Corporation was authorised to collect and retain the amount of toll at above 
mentioned toll collection centre for the above mentioned period ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification Public Works Department, No. PSP.2007 /CR -31/ Road - 8 , dated the 
14th October 2009 , with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १ ९ ३७ 


८८ 


शनिवार , जून २८ , २०१४ / आषाढ ७ , शके १ ९ ३६ 


~ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस .२००१/ प्र.क्र .१४६/ रस्ते- ८. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक.खाक्षेस.२००१ / प्र.क्र .१४६ / 
रस्ते -८, दिनांक १९ जून २००७, द्वारे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ (१ ९ ५८ चा मुंबई ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट-कलमे ( १ 
अ), (१-ब), ( १- क ), ( १- ड ) आणि (१-इ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने मालेगाव - मेहेकर राज्यमार्ग 
क्रमांक २०७, ( नागपूर- औरंगाबाद- सिन्नर- घोटी-मुंबई रस्त्याच्या प्रकल्पांतर्गत ) या रस्त्याच्या किलोमीटर ०/००० ते किलोमीटर ४५/००० या 
लांबीतील सुधारणा केलेल्या रस्त्याच्या वापर करणाऱ्या सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या मोटार 
वाहनांवर आणि मोटार वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने 
दिनांक २५ जुलै २००७ ते दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ या कालावधीकरिता सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या किलोमीटर ४/२०० येथील पथकर 
स्थानकावर पथकर वसूल करण्यासाठी व पथकराची रक्कम ठेवून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित , मुंबई यांना प्राधिकृत 
केले होते 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्प परत ताब्यात घेण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असल्याने ; 

त्यामुळे , आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , यांच्या कलम २० ची पोट- कलमे ( १- अ) , (१-ब ), ( १- क ), (१-ड ) आणि 
( १-इ) व या सोबत मुंबई सर्वसाधारण नियम अधिनियम चे कलम २१,(१९ ०४ चा मुंबई- एक ), व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सदर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस .२००१/ प्र.क्र .१४६/ रस्ते -८, १९ जून २००७ ही 
दिनांक १ जुलै २०१४ पासून रद्द करण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १८-२४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९ ३७ 


२३ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP.2001/CR - 146 /Road- 8. — Whereas , the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department No.PSP.2001/CR - 146 /Road -8 , dated the 19th June 2007, 
issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) and ( 1 - E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ) , has levied the toll on the 
classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended to the said notification 
and on the trailers drawn by such vehicles , passing through Kilometre 0/000 to Kilometer 45/000 
of Malegaon- Mehekar Road , State Highway Number 207 (Part of Nagpur -Aurangabad -Sinnar 
Ghoti- Mumbai Road ), at the rates and for the periods specified against each of the said motor 
vehicles in column ( 3 ) of the Schedule appended thereto with effect from the 25th July 2005 to 
24th December 2014 at the toll collection centre at kilometer 4/200 near Morna Bridge on the above 
mentioned road and the Maharashtra State Road Development Corporation was authorised to 
collect and retain the amount of toll at the above mentioned toll collection centre for the above 
mentioned period ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the Government Notification Public Works Department No.PSP.2001/CR -146 /Road -8 , dated the 
19th June 2007, with effect from the 1st July 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


